रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१.०१.२०१९, दिनांक 
०१.०१.२०२० व दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष 
नवीन प्रशासन भवन, १४ वा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक ०९ जुले, २०२१ 


वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग, क्र. आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम 
कक्ष, दिनांक २४ मार्च, २०२१. 
२) संचालक (रेशीम) यांचे पत्र क्र. रेशीम/कार्या-१/आस्था-३/ज्येष्ठता सुची/२१-२२/७३८, 
दिनांक १६ जून, २०२१. 


शासन परिपत्रक :- 


रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचाळक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.०१.०१.२०१९ (प्रपत्र-आओ), दि.०१.०१.२०२० (प्रपत्र-ब) व दि.०१.०१.२०२१ (प्रपत्र-क) रोजीची 


तात्पुरती ज्येष्ठता सूची शासनाच्या संदर्भाधीन दिनांक २४ मार्च, २०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध 


करण्यात आली होती. सदर ज्येष्ठता सूच्या संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असून त्यावर 


आक्षेप प्राप्त झाले नसल्याबाबत संचालक (रेशीम) यांनी संदर्भाधीन दिनांक १६ जून, २०२१ रोजीच्या 


पत्रान्वये कळविले आहे. त्याअनुषंगाने रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ 


या संवर्गातीळ अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ (प्रपत्र-आओ, दि.०१.०१.२०२० (प्रपत्रः-ब) व 


दि.०१.०१.२०२१ (प्रपत्र-क) रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. संचालक (रेशीम) यांना सूचित करण्यात येते की, त्यांनी सदर अंतिम ज्येष्ठता सूची सर्व संबंधित 


अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष 


३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०७०९१३०००२३७०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 
Kishor Daulat Patil 


(किशोर पाटील) 
सहपत्रे :- प्रपत्र-अ, ब, क. कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, बी विंग, आयुक्‍त 
कार्यालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर-४४०००१. 
२) सर्व संबंधित अधिकारी (रेशीम संचालनालयामार्फत). 
प्रत, 


निवड नस्ती (रेशीम कक्षा. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-अ 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 
रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. । ज्येष्ठता नाव प्रव्गि । जन्मतारीख | नियुक्‍ती | नियुक्तीचा येष्ठ पैवानिवृत्ती क्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक (नियुक्‍ती दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 

नंतर प्रवर्ग (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 

बदलला पदोन्नती) । मानीव दिनांक 

असल्यास 

त्याचा 

दिनांक) 
(9 (2) (3) (8) (क (@) (9) (¢) (9) (79) (VY 
] [4 श्री. अजुंन मारुती गोरे खुला | १४.०४.१९७१ | २४.०४.१९९८ | सरळसेवा | १३.०६.२०१३ | ३०.०४.२०२९ | बी.टेक. 1____1 

(इ.मा.व.) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-ब 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 
रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. | ज्येष्ठता नाव प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक "(नियुक्‍ती नंतर दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
प्रवर्ग बदलला (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा पदोन्नती) । मानीव दिनांक 
दिनांक) 
(१ (2) (Y (8) (५) (द) (७ (¢) (9 (99) (VY 
q q श्री. अर्जुन मारुती खुला १४.०४.१९७१ | २४.०४.१९९८ | सरळसेवा | १३.०६.२०१३ | ३०.०४.२०२९ बी.टेक. | शा.नि., दि.०८.०८.२०१९ द्वारे श्री. 
गोरे (इ.मा.व.) गोरे यांची सेवा आयुक्त (वस्त्रोद्योग) 
यांच्या नियंत्रणाखालील 
यंत्रमागदेशक या त्यांच्या मूळ पदावर 
प्रत्यावर्तीत करण्यात आली असून 
दि.०९.०८.२०१९ च्या शुद्धिपत्रकाद्वारे 
२ २ श्री. दिलीप आश्रुजी खुला १७.०२.१९६५ | 30.08.9982 | पदोन्नती | ०५.०२.२०१९ | २८.०२.२०२३ | एम.एस.सी. | श्री. हाके यांची नामनिर्देशानाने 
हाके (भ.ज.-क) उपसंचालक (रेशीम) या पदावर 

रेशीम संचालनालय, नागपूर येथे 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे . 
याविरोधात श्री. गोरे यांनी मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज 
क्र.६४७/२०१९ दाखल केला असून 
प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष 


प्रपत्र-क 


(शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र.आस्था-१०२१/प्र.क्र.३४/रेशीम कक्ष, दिनांक ०९ जुले, २०२१ सोबतचे प्रपत्र) 
रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता सूची 


अ. | ज्येष्ठता नाव प्रवर्ग जन्म तारीख नियुक्‍ती नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय 
क्र. | क्रमांक "(नियुक्‍ती नंतर दिनांक मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
प्रवर्ग बदलला (सरळसेवा/ | ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्याचा पदोन्नती) । मानीव दिनांक 
दिनांक) 
(१ (2) (Y (8) (५) (द) (७ (¢) (9 (99) (VY 
q q श्री. अर्जुन मारुती खुला १४.०४.१९७१ | २४.०४.१९९८ | सरळसेवा | १३.०६.२०१३ | ३०.०४.२०२९ बी.टेक. | शा.नि., दि.०८.०८.२०१९ द्वारे श्री. 
गोरे (इ.मा.व.) गोरे यांची सेवा आयुक्त (वस्त्रोद्योग) 
यांच्या नियंत्रणाखालील 
यंत्रमागदेशक या त्यांच्या मूळ पदावर 
प्रत्यावर्तीत करण्यात आली असून 
दि.०९.०८.२०१९ च्या शुद्धिपत्रकाद्वारे 
२ २ श्री. दिलीप आश्रुजी खुला १७.०२.१९६५ | 30.08.9982 | पदोन्नती | ०५.०२.२०१९ | २८.०२.२०२३ | एम.एस.सी. | श्री. हाके यांची नामनिर्देशानाने 
हाके (भ.ज.-क) उपसंचालक (रेशीम) या पदावर 


रेशीम संचालनालय, नागपूर येथे 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
याविरोधात श्री. गोरे यांनी मा. 
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज 
क्र.६४७/२०१९ दाखल केला असून 
प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


